जि. परभणी येथील ईव्हीएम साठवणुकीकरीता गोदाम 
दुरुस्तीबाबत. :- प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईव्हीएम-२०२२/प्र.क्र.५१८/२२/३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ जानेवारी, २०२३ 


वाचा :- जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, परभणी यांचे पत्र क्र.संकीर्ण/२०२२/निवडणूक/ 
कावि, दि.२७.१२.२०२२. 


शासन निर्णय :- 

जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, परभणी कार्यालयाकडून परभणी जिल्हयातील ईव्हीएम - 
व्हीव्हीपँंट मश्ीन्सच्या साठवणूकीसाठी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाकडून दौीर्घमुदतीच्या भाडेतत्त्वावर 
घेतलेल्या गोदामाच्या दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत अंदाजपत्रक छाननी करुन तांत्रिक 
सहमतीसह रु.९०,४५,४११.०० इतक्या किमतीचा प्रस्ताव संदर्भाधीन पत्रान्वये प्रशासकीय मान्यतेस्तव या 
कार्यालयास प्राप्त झाला आहे. तथापि, सदर अंदाजपत्रकातील काही बाबींच्या रकमेमध्ये मंत्रालयीन सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाने दिलेल्या अभिप्रायांनुसार सुधारणा करण्यात येवून व भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक 
सुचनांनुसार Aaah नसलेल्या काही बाबी वगळून सुधारीत Recapitulation Sheet मधील कामात समाविष्ट 
असलेल्या बाबींच्या किंमतीचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे :- 


Recapitulation Sheet 
Sr. Particular of Scope Unit Rates as per Cost Rs 
No. (sqmt. Rmt, lumsum 
etc.) 
Component wise Total 
(A) | ESSENTIAL Items 
1. Cost of Security Cabin AS per Detail 4,40,402.00 
Estimate 
2. Cost of Ladies / Gents Toilet 9,00,000.00 
Block 
3. Add Quality Control Charges 42,850.00 
4. Add Royalty Charges 33,685.00 
TotalBUA Sub Total (a) 14,16,937.00 
2. Electrification 
Internal 5 % (a) 70,847.00 
External 6% (a) 85,016.00 
Fire Fighting arrangement 20 7500.00 1,50,000.00 
Sub Total (2) 3,05,863.00 
Sub Total (A) 17,22,800.00 
(B) Miscellaneous Items 
Sub Total (B) [0.00 
Sub Total (A) = | 17,22,800.00 
1+2+B 


शासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०२२/प्र.क्र.५१८/२२/३३ 


(C) Optional Items 
1. Air Conditioning 2,00,000.00 
2. CCTV 1,00,000.00 
Sub Total (C) 3,00,000.00 
Project Cost (P)= (A) + (B) + (C) 20,22,800.00 
(D) Provisions 
1. Contingencies 4% on (a) 56,678.00 
2: GST 18 % on (P) 3,64,104.00 
3. Price Escalation 5% on (P) 1,01,140.00 
4, Add 0.5 % for Labour 10,114.00 
Insurance 
Sub Total (D) 5,32,036.00 
Total Cost of PROJECT (TPC) = (A+B+C+D) 25,54,836.00 
२. जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, परभणी यांनी पाठविलेल्या अंदाजपत्रकातील Main Godown 


Partition, Cement Concrete Road ची आवश्‍यकता नसून Ladies / Gents Toilet Block करीता वरील तक्त्यात 
नमूद रक्‍कम योग्य असल्याचे तसेच दुरुस्ती १ वर्षाच्या आत होणार असल्याने, Price Escalation १० % ऐवजी 4 % 
योग्य असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालयाकडून अनौपचारीकरीत्या कळविण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने 
उपरोक्त Recapitulation Sheet मध्ये सुधारणा करुन सुधारीत परिगणनेनुसार वरील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे 
विषयांकित कामाकरीता येणाऱ्या रु.२५,५४,८३६/- (रुपये पंचविस लक्ष चोपन्न हजार Boal छत्तीस फक्त) इतक्या 
रकमेच्या अंदाजपत्रकास शासन या आदेशाद्वारे खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 


a. 


ईव्हीएम व व्हीव्हीपँटची कायमस्वरुपी साठवणूक करण्यासाठी दुरुस्ती करण्यात येणाऱ्या सदर गोदामांचे 
बांधकाम कमीत कमी खर्चात व भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे गुणवत्तापूर्ण होईल 
याबाबतची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची राहील, त्याकरीता आवश्‍यकता असल्यास ई-टेंडरिंग पध्दतीचा 
वापर करण्यात यावा. 

ईव्हीएम व व्हीव्हीपँट मशीन्सच्या साठवणुकीकरीता भारत निवडणूक आयोगाच्या (८0) दि.०८.०८.२०१७, 
दि.१२.०३.२०१९ तसेच भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना विचारात 
घेवून सदर गोदामांचे दुरुस्तीचे काम दर्जेदार होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. 

प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा वापर करावा अथवा उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा खरेदीकरीता केंद्र शासनाने 
विकसित केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा. 

विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार नाही यादृष्टीने दक्षता घेवून काम 
लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे. 

काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तुविशारदांकडून मंजूरी 
घेऊनच सुरु करावे. 

ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम हाती 
घ्यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०२२/प्र.क्र.५१८/२२/३३ 


प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि.१० 


७. 


2: 


जानेवारी, 2098 मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६६०/इमारती-२, 


दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), दि.२०.०९.२०१९ मधील मुद्दा क्र. 
3 अन्वये व सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५.०९.२०१९ अन्वये किरकोळ नागरी बांधकामासाठी रु.१५.०० कोटीपेक्षा कमी किंमत असलेल्या 
अंदाजपत्रकीय रकमेच्या कामांच्या ढोबळ अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या क्षेत्रिय स्तरावरील 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यास सक्षम अधिकाऱ्याने तांत्रिक सहमती प्रदान केल्यानंतर, क्षेत्रिय स्तरावरील 
सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या संबंधित मुख्य अभियंता यांचे शिफारशीसह प्राप्त अंदाजपत्रकानुसार 
उपभोक्ता विभागाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान करावी, असे नमूद केलेले आहे. त्यानुषंगाने गोदाम 
दुरुस्तीच्या अंदाजपत्रकास क्षेत्रिय स्तरावरील सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या संबंधित मुख्य अभियंता 
यांची शिफारस आवश्‍यक आहे. सदर शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार प्रस्तुत कामाबाबत सर्व जबाबदारी ही 
संबंधित अधिकाऱ्यांची राहील. 


प्रस्तुत मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभिप्राय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/ 
प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), दि.२०.०९.२०१९ मधील मुद्दा क्र. ३ अन्वये व सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन 
परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५.०९.२०१९ अन्वये तसेच नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक 
क्र.ससमा २०१० प्र.क्र.४८ (भाग-१) / का-१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार 


देण्यात येत आहे. 


8. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०११३१५२९२७६९०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति :- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANOHAR RAMCHANDRA PARKAR 


Date: 2023.01.13 15:33:13 +05'30' 
(म. रा. पारकर) 
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी परभणी, 


प्रत - १. महालेखापाल महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई. 


२. महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा, नागपूर 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, परभणी 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पू), 

५. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, नांदेड 
६. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड 

७. कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, परभणी 

८. अर्थसंकल्प शाखा साप्रवि, कार्यासन-३३, 

९. निवडनस्ती (सा.प्र.वि. कार्यासन 33). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


